महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : PIT १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३० जुले,२०१८ 


संदर्भ : हासन seal समक्रमांक दिनांक २५.०५.२०१८ 


SIR आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार संदर्भाकित दिनांक २५.०५.२०१८ च्या आदेशान्वये 
खालील कक्ष अधिकारी यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात आली आहे. सदर आदेशान्वये, प्रशासकीय 
कारणास्तव संदर्भाधीन आदेशामधीळल खालील कक्ष अधिकाऱ्यांची बदली रद्द करण्यात येत आहे. 


कक्ष अधिकाऱ्यांचे सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
नांव 


_१_| ७ 
श्री. वि.सो.मेढे कृषी व पदुम विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
श्रीमती सुलभा न.पोरे | सार्वजनिक बांधकाम मृद व जलसंधारण विभाग 
विभाग 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३०१६५२१४७५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
ment Of Maharashtra, ou=General 
partment, postalCode=400032 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan enna 
Bhimrao Guravy यात 
(Aaa 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


4w>og 


प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई .(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित 
मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
२) सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
3) निवडनस्ती, का.क्र.१४ ब/संग्रहार्थ 


